जलसंपदा विभागातील मृद सर्वेक्षण अधिकारी 
या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ आणि 
दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीच्या तात्पूरती 
ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक- मृसअ ११२४/प्र.क्र. ४७/२०२४/आ(वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा:- 
१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-एसआरव्ही२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दिनांक २१.०६.२०२१ 
२) शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्रमांक- काअज्ये ११२२/प्र.क्र. ४१/२०२२/आ(वर्ग-१),दिनांक २५.०२.२०२२. 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्र.२ येथील दिनांक २५.०२.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये जलसंपदा विभागातील मृद 
सर्वेक्षण अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२०, दिनांक 09.09.2029 आणि दिनांक 
०१.०१.२०२२ रोजीच्या तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. 


२. आता, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.०६.२०२१ च्या संदर्भाधीन अधिसूचनेमधील तरतुदीस 
अनुसरुन, जलसंपदा विभागातील मृद सर्वेक्षण अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2023 आणि 
दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची स्थिती दर्शविणाऱ्या तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सदर परिपत्रकासोबत जोडलेल्या 
अनुक्रमे प्रपत्र-“अ” व “ब” प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद 
केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा फक्त मृद सर्वेक्षण अधिकारी या संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरीता विचारात 
घेण्यात येईल. 


३. सदर ज्येष्ठता सूच्या पदोन्नतीमधीलळ आरक्षणाबात मा.सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०२१ मधील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहेत. 


४. सदर ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका/त्रुटी आढळल्यास त्या हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात शासनाच्या निदर्शनास आणाव्यात. 


५. सदर परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
येत असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक- २०२४०२२२१७५६१९४२२७ असा आहे. तसेच, सदर परिपत्रक, जलसंपदा 
विभागाच्या www.wrd.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, संबंधितांनी 
डाऊनलोड करुन saga ती कार्यवाही करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAKHI SACHIN GCHAVAN १ त्य IN, S = Maharashtra, 


O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = WATER 
RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2024.02.22 18:27:49 +05'30' 


(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मृसअ ११२४/प्र.क्र. ४७/२०२४/आ(वर्ग-१) 


२. सचिव (लाक्षेवि/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव, महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग (पत्राद्वारे) 

४. सर्व महासंचालक/ कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

५. जलसंपदा विभागातील सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

७. अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे. 

८. संबंधित अधिकारी (संबंधित कार्यप्रमुखांमार्फत) 

९. अवर सचिव (संनि)/(क्षेप्र/(राकसे)/कार्यासन गोपनीय शाखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. आ.(वर्ग-१) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्रमांक- मृसअ ११२४/प्र.क्र. ४७/२०२४/आ(वर्ग-१), दिनांक 22.02.2028 सोबतचे सहपत्र 
प्रपत्र-अ 
मृद सर्वेक्षण अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


ee ea 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नाव नियुक्तीचा मार्ग प्रवर्ग नियुक्ती नंतर | नियुक्‍ती ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्तीचा दिनांक | शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 

क्रमांक (सरळसेवेने/ मर्यादित प्रवर्ग बदलला दिनांक (मृद 

विभागीय परीक्षेव्दारे असल्यास त्याचा सर्वेक्षण 

नियुक्त उमेदवारांचा दिनांक ) अधिकारी 

गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे पदावरील 
वर्षे) सरळसेवेने/ 

पदोन्नती 

नियुक्‍त 

करण्यात 

आलेल्या 

आदेशाचा 

दिनांक) 


a कय आत कक आडी (Sees डक आता का हत a आहह (ee ee ee 
मृदव 


श्री.बाळासाहेब खंडू सरळसेवा-१/२०१० १७.०९.१९७१ अ.जा. ०८.०९.२०११ २२.११.२०११. ३०.०९.२०२९ ।|एम.एस.सी (अँग्री) 
देशमुख जलसंधारण 
विभागात कायम 
स्वरुपी 
समायोजनाकरीता 
विकल्प दिलेला 
आहे. 
एम.एस.सी (अँग्री) 


सो.शुभांगी पंढरी जुनघरे पदोन्नती १२.०४.१९७८ खुला/इमाव २८.११.२०१६ ०१.१२.२०१६ ३०.०४.२०३६ 
(श्रीमती शुभांगी लटारी 
खामनकर) 


कोरडे 


Cc Digitally signed by RAKHI SACHIN CHAVAN 
RAKHI SA HIN N: CN = RAKHI SACHIN CHAVAN, C = IN, 5 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = WATER RESOURCES DEPARTMENT 


C HAVAN Date: 2024.02.22 18:28:17 +05'30' 


शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्रमांक- मृसअ ११२४/प्र.क्र. ४७/२०२४/आ(वर्ग-१), दिनांक 22.02.2028 सोबतचे सहपत्र 
11 प्रत्रबे 
मृद सर्वेक्षण अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


,________.__________2 य वित Or 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नाव नियुक्तीचा मार्ग प्रवर्ग नियुक्ती नंतर | नियुक्‍ती ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्तीचा दिनांक | शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 

क्रमांक (सरळसेवेने/ मर्यादित प्रवर्ग बदलला दिनांक (मृद 

विभागीय परीक्षेव्दारे असल्यास त्याचा सर्वेक्षण 

नियुक्त उमेदवारांचा दिनांक ) अधिकारी 

गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे पदावरील 
वर्षे) सरळसेवेने/ 

पदोन्नती 

नियुक्‍त 

करण्यात 

आलेल्या 

आदेशाचा 

दिनांक) 


र र 8 र र य. र 


श्री.बाळासाहेब खंडू सरळसेवा-१/२०१० १७.०९.१९७१ अ.जा. ०८.०९.२०११ २२.११.२०११. ३०.०९.२०२९ । एम.एस.सी (अँग्री) मृदव 
देशमुख जलसंधारण 
विभागात कायम 
स्वरुपी 
समायोजनाकरीता 
विकल्प दिलेला 
आहे. 
एम.एस.सी (अँग्री) 


सो.शुभांगी पंढरी जुनघरे पदोन्नती १२.०४.१९७८ खुला/इमाव २८.११.२०१६ ०१.१२.२०१६ ३०.०४.२०३६ 
(श्रीमती शुभांगी लटारी 
खामनकर) 


कोरडे 


0 Digitally signed by RAKHI SACHIN CHAVAN 
RAKH | SA H | N N: CN = RAKHI SACHIN CHAVAN, G = IN, S 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


a 
HAVAN DEPARTMENT 2835 0590 


